पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १,३३१ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१७ 


संदर्भ : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/पोल-८, 
दि. २२.०३.२०१७ 
2) पोलीस महासंचालक कार्यालय, म.रा. यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६-ब/६१४३/१२३३१ पदे 


मुदतवाढ/११३/५९/१६, दिनांक १०.०८.२०१७ 


शासन निर्णय 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 


खालील १,३३१ अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१७ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 

अ. घटक पदे पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय मागील मुदतवाढ दिलेला 

क्र. कार्यालयाचे नाव शासन निर्णय 

वि पोलीस गि टिआरए-१२९१/३०९१/४/पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
अधीक्षक, दि. २६.०६.१९९२ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
चंद्रपूर 

२ | पोलीस १८ | टिआरए-०४९९/सीआर-१२३/ पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
अधीक्षक, दि. २०.०९.२००० पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
लातूर 

३ | पोलीस go | टिआरए १४९१/१३/ पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
अधीक्षक, दि.२४.०६.१९९२ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
अहमदनगर 

४ | पोलीस ७२ | टिआरए-०२९६/१५/ पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
अधीक्षक, दि. ९.०८.१९९६ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
जळगांव 

५ | पोलीस आयुक्त, | १९४ | एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/ पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
ठाणे (STS) दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोळ-८ 


६ | पोलीस आयुक्त, | ३० | एमआयएस-०१०४/७७/१/पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
औरंगाबाद दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
७ | पोलीस आयुक्त, | ९५ ।१) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
अमरावती दि. १४.०८.१९९६ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
२) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
दि.१४.०८.१९९६ अन्वये २८ पदे मंजूर 
करण्यात आली होती. तथापि, शा.नि.क्र. 
रापोसे/०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-१-अ, 
दिनांक ६.०१.२००६ अन्वये सहायक 
पोलीस आयुक्‍त पदात श्रेणी वाढ झाल्याने 
पो.शि. चे एक पद कमी करण्यात आले. 
त्यानुसार पो.शि. ची २७ पदे शिल्लक 
राहिली. 
३) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
दि. १४.०८.१९९६ 
४ एर्‍मआयएस-०१०४/प्र.क्र.9७/२/पोल-८, 
दि. १२.०७.२००४ 
८ | पोलीस १३९ | एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.७७/ १/पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
आयुक्त, दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
नवी मुंबई 
९ | पोलीस ५७ । टिआरए-१००५/प्र.क्र.९/१/पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
आयुक्त, दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
सोलापूर 
7 पोलीस | एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.9७/ १/पोल-८, । टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
आयुक्त, दि. १२.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
नागपूर 
। पोलीस १०८ |।१) एपीओ-०९९२/प्र.क्र.२४५/पोल-३, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
आयुक्त, पुणे दि. ३.०१.१९९४ अन्वये एक पद शासनास| पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
प्रत्यर्पित केले. 
2) टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, 
दि. २३.०९.१९८८ 
३) एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.9७/१/पोल-८, 
दि. १२.०७.२००४ 
१२ | पोलीस शि एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.9७/१/ पोल-८, टिआरए-०२१६/१९३/प्र.क्र.४३/ 
आयुक्त, दि. २८.०७.२००४ पोल-८, दि. २२.०३.२०१७ 
नाशिक 
एकूण १,३३१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोळ-८ 


2. 


आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 


उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद एकूण १,३३१ अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१७ पासुन दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०१७ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या निर्णयाद्वारे शासन मंजुरी देत 


आहे. 


al 


ae 


सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ Rad असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही मुदतवाढ 


लागू असणार नाही. 


. अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शा्तींच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 


पालन करण्यात यावे. 


. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर, २००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र. १२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट, 


२००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६, क्रमांक 


पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१७ व क्रमांक पदनि- 


२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दिनांक ०३.१०.२०१७ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण 


करुन कार्यालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 


उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत 


दिनांक 3१ डिसेंबर, २०१७ अखेरपर्यंत प्राप्त करुन घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


. दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 


पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या 


वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस-१०९ जिल्हा 


पोळीस-१०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१७-२०१८ या वर्षीच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१०१७/१३९२/प्र.क्र.२६७/पोळ-८ 


४. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०३.१०.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१८१२३४३०५५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhakar D. Pawar 

(1 h a a [| कं DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2c1ebd27661971090dc2c91d4bb9caabd4da39 


Pawar 1000000060 ल 
(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

४. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

६. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / औरंगाबाद / लातूर / नाशिक / 
अहमदनगर /जळगांव/ठाणे / रायगड / पुणे / सोलापूर 

८. पोलीस आयुक्त, नागपूर / अमरावती / ठाणे / नवी मुंबई / नाशिक / औरंगाबाद / पुणे / सोलापूर 

९. पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर / लातूर / अहमदनगर / जळगांव 

१०.कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

११.कार्यासन (आ.पु.क.) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१२.कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (पोळ-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


